सन २०२०-२१ मधील अनुदानाचे पुनर्वितरण 
करण्याबाबत. (लेखाशीर्ष क्र.२४०१ ०१४५) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- कृषिआ ११२१/प्र.क्र.२३३/१६-ओ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ:- कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/अर्थसंकल्प/बाब बदल/२६९३१, दि.१८.०८.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

कृषि विभागातील कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांतील ४ कर्मचाऱ्यांचा 
कोविड-१९ संबधीत कर्तव्य बजावत असताना कोविड-१९ मुळे मृत्यू झाला असल्याने वित्त विभाग, 
शा.नि.दि.२९ मे, २०२० मधील तरतुदींनुसार सदर ४ कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी रु.५० लक्ष 
सानुग्रह सहाय्य मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च 
संबंधित कर्मचाऱ्याचे वेतन ज्या लेखाशीर्षाखाली प्रदान करण्यात येत होते, त्यातील १३- 
कार्यालयीन खर्च या बाबीखाली उपलब्ध अनुदानातून करण्यास वित्त विभागाने सूचित केले होते. 
परंतु कृषि विभागातील २४०१ ०१४५ या Surtees! १३-कार्यालयीन खर्च या बाबीअंतर्गत 
पुरेसे अनुदान उपलब्ध नाही. सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये (२४०१ ०१४५) या अनिवार्य 
खर्चाच्या लेखाशिर्षाअंतर्गत ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च या बाबीकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
१३-कार्यालयीन खर्च या बाबींसाठी रु.२००.०० लक्ष इतके अनुदान पुनर्वितरणाद्वारे उपलब्ध करुन 
देण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाने उपरोक्‍त दि.१८.०८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये केळी होती. 
कृषि आयुक्तालयाने केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने वित्त विभागास प्रस्ताव सादर केला असता, वित्त 
विभागाने पुनर्वितरणास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


कृषि विभागातील लेखाशीर्ष २४०१ पीक संवर्धन (२४०१ ०१४५) अंतर्गत ११-देशांतर्गत प्रवास 
खर्च या बाबीकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानातून रु.२००.०० लक्ष एवढ्या रकमेचे २४०१ पीक 
संवर्धन (२४०१ ०१४५) अंतर्गत १३-कार्यालयीन खर्च या बाबीमध्ये पुनर्वितरणाने अनुदान उपलब्ध 
करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. प्रस्तुत आदेशान्वये पुनर्वितरणाने उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्र-ब मधील ४ कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी रु.५० लक्ष सानुग्रह सहाय्य प्रदान 
करण्यासाठीच करण्यात यावा. 
३. प्रस्तुतचे आदेश वित्त विभागाने अनौ.सं.क्र.२७८/२०२१/व्यय-१, दि.१६.०९.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ ११२१/प्र.क्र.२३३/१६-अओ 


8. सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२५१५३२५३४४०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


JYOTSNA SUNIL 
ARJUN 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उप सचिव (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सह संचालक, (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक 
५. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
संबंधित तालुका कृषि अधिकारी 
संबंधित कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी 
. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती/१६-अ. 


on G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र-ब 
लेखाशिर्ष : २४०१-पीक संवर्धन 


२४०१ पीक संवर्धन, (००)(००१) संचालन व प्रशासन, (००)(०२) विभागीय व जिल्हा कृषि कार्यालये, (२४०१०१४५) (१३- कार्यालयीन खर्च) (अनिवार्य) 
विभागाची 

मागणी रक्कम रुपये 
(लाखात) 


अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव, पदनाम व कार्यालयाचे 
नाव 


कै.सुभाष मारुतीराव गडकर, कृषि पर्यवेक्षक 


1 somes तालुका कृषि अधिकारी, अहमदपूर,जि.लातूर 


कै.रविकिरण नारायण बोदवडे,कृषि सहाय्यक शासन आदेशा क्र.कृषिआ-१२२०/प्र.क्र.३०८/१६-अे, 


कै.विनोद जानरावजी बनसोड, कृषि सहाय्यक शासन आदेशा क्र.कृषिआ-११२१/प्र.क्र.९३(१/१६-अ, 
तालुका कृषि अधिकारी, मोर्शी,जि.अमरावती न दि.११ जून, २०२१ 


ta pf we हातात आत कै.नवनाथ रावण गरड, कृषि पर्यवेक्षक शासन आदेशा क्र.कृषिआ-११२१/प्र.क्र.९३(२)/१६-अ, 
तालुका कृषि अधिकारी, उरण, जि.रायगड दि.११ जून, २०२१ 
1 मककन 


विभागीय कृषि सह संचाळक,अमरावती 


विभागीय कृषि सह संचाळक,अमरावती । 
र ® तालुका कृषि अधिकारी, मलकापूर,जि.बुलढाणा दि.५ मे, २०२१ 


